मुंबई महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत्‌ आराखड्यासंदर्भात 
'ग्रोथ हब नियामक मंडळ' गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक: नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२, दिनांक : ५ ऑक्टोबर, 2023. 
प्रस्तावना:- 


नीति आयोगाने शहरस्क्षेत्रांना 'ग्रोथ Ss (G-HUB) म्हणून विकसित करण्यासाठी ही संकल्पना पुढे 
आणली आहे. G-HUB नावाच्या या संकल्पनेद्वारे देशभरातील निवडक क्षेत्रांसाठी आर्थिक वाढीचे धोरण 
तयार करुन त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी रोडमॅप तयार करण्यात येत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात 
प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र), सुरत (गुजरात), विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) आणि 
वाराणसी (उत्तर प्रदेश) या ४ शहरी क्षेत्रात ही संकल्पना राबविण्याचे निश्चित केळे आहे. यामध्ये मुंबई 
महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र) ची पायळट सिटी-रिजन म्हणून निवड करण्यात आली आहे. 


मुंबई महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत्‌ आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन स्तरावर 'ग्रोथ 
हब नियामक मंडळ' स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या शिफारशींच्या जलद अंमलबजावणीवर देखरेख 
करण्यासाठी, Weal गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी, स्टार्टअप व रोजगार 
क्षमतेला चालना देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत्‌ आराखडा- ग्रोथ हब तयार करण्यात येत 
आहे. 
२. मुंबई महानगर प्रदेश आर्थिक बृहत्‌ आराखड्यास अंतिम मान्यता देण्यासाठी तसेच या संकल्पनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी ग्रोथ हब समन्वय समितीस मार्गदर्शन करण्याकरिता मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे 'ग्रोथ हब नियामक मंडळ' स्थापन करण्यात येत आहे. 


ग्रोथ हब नियामक मंडळाची रचना :- 

अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम धारण केलेले पद 
fae | मा.मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
२ ।मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) सदस्य 
३ | AL. उप मुख्यमंत्री (गृह, ऊर्जा) सदस्य 
४ ।मा.मंत्री (उद्योग) सदस्य 
4 | मा.मंत्री (गृहनिर्माण) सदस्य 
६ । मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) सदस्य 
७ | मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम-सार्वजनिक उपक्रम) सदस्य 
८ | मा.मंत्री (पर्यटन) सदस्य 
९ ।मा. मंत्री (परिवहन) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२ 


।_१०_ | मुख्य सचिव सदस्य 
| aa | अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) सदस्य 
१२ | अपर मुख्य सचिव (वित्त) सदस्य 
१३ | अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) सदस्य 
१४ | अपर मुख्य सचिव (परिवहन) सदस्य 
१५ | अपर मुख्य सचिव (नियोजन) सदस्य सचिव 
१६ | अपर मुख्य सचिव (Hom) सदस्य 
१७ | प्रधान सचिव (नवि-१) (नगर विकास) सदस्य 
१८ | प्रधान सचिव (नवि-२) (नगर विकास) सदस्य 
१९ | प्रधान सचिव (उद्योग) सदस्य 
२० | प्रधान सचिव (पर्यावरण) सदस्य 
२१ | सचिव (पर्यटन) सदस्य 
२२ | महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई सदस्य 
२३ | आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई सदस्य 
२४ | अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, मुंबई / जवाहरलाल नेहरु पोर्ट अथॉरिटी, मुंबई सदस्य 
२५ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
२६ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र, मुंबई सदस्य 
२७ | संचालक, आय. आय. टी., मुंबई सदस्य 
२८ । महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे सदस्य 
२९ | महाव्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे सदस्य 
३० । विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, समन्वय, भारतीय रेल्वे सदस्य 
३१ | आमंत्रित सदस्य (अध्यक्षांच्या परवानगीने) सदस्य 
समितीची कार्यकक्षा- 
१. ग्रोथ हब (G-HUB) या संकल्पनेच्या आराखड्यास अंतिम मान्यता देणे. 
२. राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या शिफारशींच्या जलद अंमलबजावणीवर देखरेख 
करणे. 
३. ग्रोथ हब (G-HUB) आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घेणे. 
३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०९१०१४१९२६६९१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


CHARUSHILA 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२३/प्र.क्र.२६/का.१४१२ 


३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

११. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), मुंबई, 
१५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

१६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१८. 'प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

१९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

२०. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

२१. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 

२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२३. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

२४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 

२५. आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई, 

२६. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, नवी मुंबई, 
२७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई, 

२८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई, 

२९. अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट अँथॉरिटी, मुंबई/ जवाहरलाल नेहरु पोर्ट अथॉरिटी, मुंबई, 

३०. संचालक, आय. आय. टी. , मुंबई, 

३१.महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई विभाग, मुंबई, 

३२.महाव्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे, मुंबई विभाग, मुंबई, 

३३.विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, समन्वय, भारतीय रेल्वे, मुंबई, 

३४. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१२, नियोजन विभाग. 


(पत्राने) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


